धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ 
अंतर्गत समाविष्ट १२ धरणांच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ड्रीप-२०२१/१७८/२० (भाग-२)(अ) /सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक:- १२ फेब्रूवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १ प्रकल्प संचालक DRIP तथा अधिक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
यांचे पत्र क्र.0.1०./8०॥॥1(0)7२1०)/13-7/(88/2020)/367/2020,दि.०६/०८/२०२० 
२) जल Wa मंत्री, भारत सरकार यांचे पत्र H.DO No.T-20083(11)/1/2020-C(DSO)/ 
1031, दि.०२/०९/२०२० 
३) जागतिक बँकेचे पत्र व प्रकल्प मुल्यमापन (Project Appraisal [)००५॥१७१),दि.२१/१०/२०२०. 
४) Agreed Minutes of Negotiations, 1). 10/11/2020 between GoM & IBRD. 
५) दि.१३/०१/२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे मंजूर इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ 
सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. सदर प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या 
सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन 
योजनाबध्द पध्दतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्यता राखणे, हा 
आहे. या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र सहभागी झाला आहे. या प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चाच्या ७० टक्‍के रक्‍कम 
जागतिक बँकेकडून प्रतिपूर्तीच्या स्वरुपात कर्ज रुपाने उपलब्ध होणार आहे. 

दि. १० नोव्हेंबर, २०२० रोजी जागतिक बँक समवेत झालेल्या कर्ज वाटाघाटी बैठकीच्या 
इतिवृत्तानुसार (Agreed Minutes of Negotiations) HERTS राज्यासाठी धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ करीता एकूण १३१.३१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर म्हणजेच रुपये ९६५.६५ 
कोटी इतकी तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत असलेल्या १२ धरणांच्या 
पुनर्स्थापना तसेच सुधारणांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ अंतर्गत समाविष्ट १२ धरणांच्या पुनर्स्थापना व 
सुधारणाच्या कामांना तसेच संस्था बळकटीकरण व प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे 
किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ड्रीप-२०२१/१७८/२० (भाग-२)(अ) /सिंव्य(कामे) 


अ.क्र. | धरणांचे नांव प्रशासकीय लेखाशिर्ष 
मान्यतेची किंमत | जागतिक बँक | राज्य शासन 
(रु. कोटी) हिस्सा हिस्सा 
a) । पुनर्स्थापना व सुधारणा कामे 

१. । भातसा २००. ६६ २७०१७९७१३१ २७०१७९७२०२ 

२. | fsa ७२. ९२ २७०१७०९८ २७०१७१६९ 

३. | भंडारदरा ७३. ७९ २७०१७९७१४२ 219090299 

8 वान १० . ०६ 2909IC FIO’ २७०१९.१७८ 

५. ज्ञानगंगा ५. Yo 21909C 908 २७०१७१७८ 

६. | संपान १५ .१० २७०१७१०४ २७०१७१७८ 
कोयना २२. ७० २७०१७०९८ २७०१७१६९ 
कण्हेर १०. ९१ २७०१७०९८ २७०१७१६९ 
अप्पर वर्धा १०. ४९ २७०१७९७१०४ २७०१७१७८ 

१०. । मांजरा ५०. ६१ २७०१७११३ २७०१७१८७ 

(को १. | जायकवाडी ८८. ५७ 219096993 २७०१७१८७ 

१२. | लोअर वेण्णा (वडगाव) ५९. ४४ 21909C 908 २७०१७१७८ 
एकूण अ) ६२०.७५ 

ब॒ | संस्था बळकटीकरण २. ५० 219096949 २७०१७0७२२२ 

क । प्रकल्प व्यवस्थापन ०.७५ २७०१७९७१५१ २७०१७९७२२२ 
एकूण अ5ब-क ६२४.०० 


२. या प्रकल्पांतर्गत कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी अंदाजपत्रकांची छाननी राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समिती कडून करुन त्यांची सहमती प्राप्त करावी. अशा अंदाजपत्रकांना जागतिक बँकेने 
सहमती दिलेल्या किंमतीच्या तसेच या निर्णयातील किंमतीच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता संबंधित 
मुख्य अभियंतानी द्यावी. 
३. सदर झासन निर्णय हा मा.मंत्रीमंडळाने दि. १३/१/२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ 
बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२१७१७४१७८२७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राने राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaijnath 
Manmathappa Chille = 


(वैजनाथ चिल्ले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ड्रीप-२०२१/१७८/२० (भाग-२)(अ) /सिंव्य(कामे) 


2. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 


. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, 

. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

. अ.मु.स (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव , विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महासंचालक, मेरी नाशिक 

. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


२१.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 


२२. 
२३. 


२४ 


२५. 
२६. 


२७. 
२८. 
२९. 


कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 


जलविज्ञान, नाशिक 
मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. नोडल ऑफिसर (DRIP), राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष तथा मुख्य अभियंता, नियोजन व 


प्रकल्प संचालक (DRIP) राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्ष तथा, अधीक्षक अभियंता, धरण 


सुरक्षितता संघटना, नाशिक. 

उप सचिव (सिंचन व्यवस्थापन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

आंतर वित्त सल्लागार तथा उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती कार्यासन Rea (कामे). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


